शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४२१/प्र.क्र. YY /का-१४८२ 


आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशीर्ष 
४५१५ 0092 अंतर्गत मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे 
विधानमंडळ सदस्यनिहाय निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- स्थाविका-०४२१/प्र.क्र. ४५/का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ५ मे, २०२१ 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२,दि. १२.७.२०१६ 
2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. स्थाविका-०४२१/प्र.क्र.४५/का.१४८२, दि. २३.४.२०२१ 


शासन निर्णय :- 
“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२१” मंजूर झाले असून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 


अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ५ म्हणून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक 
१५ मार्च, २०२१ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१- 
२०२२ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. ११०१.०० कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीपैकी ३५ 
% निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार प्रति विधीमंडळ सदस्य रु. 
१.०० कोटी याप्रमाणे ३४० विधीमंडळ सदस्यांचा रु. ३४०.०० कोटी (रु. तीनशे चाळीस कोटी फक्त) एवढा 
निधी यापूर्वीच संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता सोलापूर 
जिल्हयातील आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने या जिल्हयांतील विधीमंडळ सदस्यांना सोबतच्या तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे (रु. १३.०० कोटी फक्त) एवढा निधी वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी जिल्हाधिकारी, 
सोलापूर यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी यांनी नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दिनांक १२ जुलै, २०१६ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून या निधीचे पुढील वितरण तात्काळ करावे तसेच या 
निधीमधून आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत वेळोवळी अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या बाबींवरील खर्च 
खालील लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. ओ-१० 

४५१५- इतर ग्राम विकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च, 

(००) १०२ सामुहिक विकास 

(०१) (००) (०१) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (४५१५००१२) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

५३- मोठी बांधकामे 


झासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४२१/प्र.क्र. ४५ /का-१४८२ 
३. वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौसं. क्र. १९७/२०२१/व्यय-८, दि. 23 एप्रिल, २०२१ अन्वये 
हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५०५१२०१३०१३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावांने, 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 


Vijesing Fattesing DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government of 


Vasave beets 
(fa. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
३ महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई 
जिल्हाधिकारी (सोलापूर) 
4 उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, (पुणे) 
& जिल्हा नियोजन अधिकारी (सोलापूर) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (सोलापूर) 
९ वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८), 
९ नियोजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष (का.१४२४), 
१० ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४२१/प्र.क्र. ४५/का-१४८२ 


शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०४२१ /प्र.क्र.४५/का. १४८२, दि. ५ मे, २०२१ चे सहपत्र (रु. हजारांत) 


Vijesing Fattesing Vasave 


Date: 2021.05.05 12:12:05 


(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


+05'30' 


अ.क्र. | वि.स.स. चे नाव मतदारसंघ | वितरित निधी | अक्र | वि.प.स. चे नाव वितरित । एकूण वि.स.स. 
निधी + वि.प.स. 

a | २ ३ PB 4 & शिका ८ 
ca श्री. संजयमामा विठ्ठलराव शिदे | करमाळा १०००० श्री. प्रशांत प्रभाकर परिचारक १०००० २०००० 
२ श्री. बबनराव विठ्ठलराव शिदे माढा १०००० श्री. रणजितसिह विजयसिंह मोहिते-पाटील | १०००० २०००० 
३ श्री.राजेंद्र विठठल राऊत बार्शी १०००० १०००० 
४ श्री.यशवंत विठ्ठल माने मोहोळ १०००० १०००० 
4 श्री. विजयकुमार सिद्रामप्पा सोलापूर १०००० १०००० 

देशमुख (हर उ.) 
६ कुमारी प्रणिती सुशिलकुमार शिदे | सोलापूर १०००० १०००० 
(TeX म.) 
श्री.सचिन पंचप्पा कल्याण-]ोट्टी अक्कलकोट १०००० १०००० 
श्री. सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख सोलापूर १०००० १०००० 
(दक्षिण) 
९ श्री.समाधान महादेव औताडे पंढरपूर १०००० १०००० 
।१०___| अँड. हाहाजीबापू पाटील सांगोला १०००० १०००० 
[११ | १ श्री.राम विठ्ठल सातपुते माळशिरस १०००० १०००० 
वि.स.स एकूण (११) सोलापूर ११०००० वि.प.स. एकूण (२) २०००० १३०००० 
एका signed by Viesing Fttesing V 


DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = IN, S = Maharashtra, 
O = Government of Maharashtra, OU = Planning Department 


